कौटुंबिक न्यायालय, बुलढाणा 
या न्यायालयासाठी स्वीय प्रपंजी 
खाते उघडण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.9३/का-नऊ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : २२ जून, २०१८ 


वाचा :- न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, बुलढाणा यांचे जा.क्र. १३/२०१८, दि. २०.३.२०१८ चे 
पत्र. 


शासन निर्णय :- 


न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, बुलढाणा या नावे महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ खंड १ 


नियम क्रमांक ५१२ नुसार कौटुंबिक न्यायालय, बुळढाणा कडील जमा रकमासाठी दिवाणी स्वीय प्रपंजी 


खाते उघडण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 
|. The said Personal Ledger Account shall be subject to Audit. 
Il. The Administrator should ensure proper maintenance of Account. 


Ill. The amount ordered by the Court to be deposited as Civil Court Deposits should 


only be deposited in this P.L.A. 


IV. No Revenue Receipt/Revenue Expenditure transactions shall be booked in this 


P.L.A. 


V. The balances in this PLA shall be reconciled by the Administrator either on 


monthly or on quarterly basis. 


VI. All provisions under the Maharashtra Treasury Rules will be applicable to this 


P.L.A. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.9३/का-नऊ 
The transactions will be classified under the following major Head of 
Account. 
8443 - Civil Deposit 
104 - Civil Court Deposits 


01 - Personal Ledger Account of Judge, Family Court, Osmanabad 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २३९/२०१८/को.प्र.-५, दिनांक 


१८.०४.२०१८ अन्वये व महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या अनौपचारिक 


संदर्भ क्रमांक TM/Ch.2/UOR/L&JD/20%9-92/320, दिनांक ०६.०६.२०१८ अन्वये व त्यांच्या 


सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२६१६०९०२८२१२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Amogh Shyamkant Kaloti 


Dig! 
Amog h oui \diciary Department, ७ ate cocoa 
M री 
Shya mkant SorazeaeddseestOteaxb3ssse8793, 


IINumber=9ebeebf21de54ceecs 1 e6dSffc84bb 
. 94ca6af89497279007d66e97dc 13547037, 
Ka oti cn=Amogh Shyamkant Kaloti 


Date: 2018.07.26 16:09:25 +05'30' 


(अ. तया. Hard!) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 


प्रत आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 

१) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

) प्रमुखन्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, बुलढाणा, 

) न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, बुलढाणा, 

) महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

) महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 
) 

) 

) 

) 


Om LS 0८ sw AN 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा, 

वित्त विभाग/को.प्र.-५, मंत्रालय, मुंबई, 

विधि व न्याय विभाग, कार्यासन- २३, २४ व २५, 
निवडनस्ती - कार्यासन ९. 


S 


¢ 


2) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


